सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १८ ] 


सोमवार , दिनांक ४ जून २०१८ : ज्येष्ठ १४ , शके १९४० [किंमत ० .०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचेकडून 

आदेश 
१) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण शुक्रवार , दिनांक २० एप्रिल 

२०१८ : चैत्र ३० शके १९४० भाग एक - अ 
२) पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगर परिषद , वैजापूर यांचा 

दिनांक ११/ ५/ २०१८ रोजीचा अहवाल 
३ ) नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण 

२०१६/ प्र . क्र .४६६ / नवि- २० दिनांक २१/ १२/ २०१६ 
४ ) महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 
___ १९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 
५) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 

अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
६ ) मा . राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 

११०१/सिआर ३२ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


आदेश 
क्र . २०१८ / नपाप्र/ कावि ३८ ज्याअर्थी नगरपरिषद , वैजापूर सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१८ नंतर संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 
सदस्यांची नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 
अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद , वैजापूर यांनी उक्त वाचा ३ नुसार 
कार्यवाही करून दिनांक ११/०५/ २०१८ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या 
विशेष सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्याबाबत 
सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी उदय चौधरी,जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त वाचा क्र .४,५ 
व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद 
वैजापूर येथे दिनांक ११/ ५/ २०१८ रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील 
प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार , उपाध्यक्ष 
म्हणुन निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात 
आले आहेत . 


अ .क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


१ . 


| 


वैजापूर 


साबेरखान अमजदखान 


१) श्री . राजपूत राजुसिंग कल्याणसिंग 


२) श्री .वाणी सचिन रंगनाथ 


औरंगाबाद, २५ मे २०१८ 


उदय चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


